केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) लातूर जिल्हयातील 
नगरपरिषद,उदगिर येथे सद्धाव मंडप/050 
बांधकामासाठी अनुदान वितरीत करण्याबाबत 
(केंद्र हिस्सा-राज्य हिस्सा) सन २०१९-२०. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.९२/का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: -१९ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ: - १. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र. MSDP-93/819/208.¢-MsDP-MOMA(Part), दि २१/०८/२०१९. 
२. शासन ज्ञापन,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अ.वि.वि.-२०१८/प्र.क्र.९२/ 
का-७,दि.१९/०९/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत 

(PMJVK) राज्यातील उदगीर,जि.लातूर येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव मंडप/050 बांधकामाचा 
रु.१४६.३६ लाख इतका प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव,यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय संनियंत्रण 
समितीच्या सहमतीने केंद्र शासनास पाठविण्यात आला होता. 

२. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने 
दि.१७/०७/२०१९ रोजी झालेल्या १६ व्या बैठकीत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) 
लातूर जिल्हयातील उदगिर येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव मंडप/059 बांधकामासाठी एकूण 
रु.१४०.०० लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भ क्र. (9) अन्वये 
कळविले आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.(१) येथील आदेशाद्वारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत 

(PMJVK) मान्यताप्राप्त लातूर जिल्हयातील उदगिर येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव मंडप/050 
बांधकामासाठी केंद्र हिळ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रु.२५.२० लाख इतकी रक्‍कम 
मंजूर/वितरित केली आहे. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) लातूर जिल्हयातील 
उदगीर येथे सद्धाव मंडप /CSC बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून मंजूर/वितरित करण्यात आलेली 
केंद्र हिक्यातील पहिल्या टप्प्यातील रु.२५.२० लाख तसेच राज्य हिश्यातील रु.१६.८० लाख अशी 
एकूण रु.४२.०० लाख इतका निधी जिल्हाधिकारी,लातूर यांना मंजूर करुन वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

१. केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र.(१ येथील आदेशाव्दारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत 
(PMJVK) उदगिर,जि.लातूर येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्धाव मंडप/050 बांधकामासाठी 
मंजूर/वितरित करण्यात आलेली केंद्र Peasants पहिल्या टप्प्यातील रु.२५.२० लाख तसेच राज्य 
हिऱ्यातील रु.१६.८० लाख अशी एकूण रु.४२.०० लाख इतकी रक्कम जिल्हाधिकारी,लातूर यांना 
खालील प्रमाणे वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.९२/का.७, 


(Rs. in lakhs) 
Name of Sharing | Unit | Unit Central | State | Total | ७0116 | GOM 1* 
Projects Ratio Cost Share Share | Cost | Installmen Installment 
1 2 3 [4s 5 [6 |7 EC eee 
Construction of Sadbhav| 60:40 0] 140.00 | 84.00 56.00 | 140.00} 25.20 16.80 
Mandap/ CSC at Udgir 
for minorities 
Total 01 140.00 | 84.00 56.00 | 140.00| 25.20 16.80 


२. उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(०८) व (०९) प्रमाणे सन 2098-20 या वर्षात प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) लातूर जिल्हयातील उदगीर येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव 
मंडप बांधकामासाठी केंद्र व राज्य हिळऊ्यातील पहिल्या टप्प्यातील रू.४२,००,०००/- (रुपये 
बेचाळीस लाख फ़क्त) एवढी रक्‍कम जिल्हाधिकारी,लातूर यांना लातूर जिल्हयातील उदगीर येथे 
अल्पसंख्याकांसाठी सद्धाव मंडप /CSC बांधकामासाठी सुपूर्द करण्यात येत असून याकरीता ते 
आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
३. सन २०१८-१९ या वर्षात जिल्हाधिकारी, लातूर यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(०८) व 
(०९) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून 
आहरित व संवितरित करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
जिल्हाधिकारी,लातूर यांनी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) लातूर जिल्हयातील 
उदगीर येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव मंडप /CSC बांधकामासाठी आहरित केलेली रक्कम सदर 
विकासकामांच्या प्रयोजनासाठी अंमलबजावणीकशी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित 
करण्यात यावी. 
४. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) Geld मंडप/ CSC बांधकामाच्या 
अंमलबजावणीकरीता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मुख्य नियंत्रक अधिकारी व अंमलबजावणी 
अधिकारी राहतील. 
५. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMJVK) मान्यताप्राप्त उदगिर येथील 
अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव मंडप/ CSC बांधकाम हे केंद्र शासनाच्या टाईप प्लॅननुसार तसेच, 
यासाठीच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या 
तांत्रिक मंजूरीनुसार नगर परिषद, उदगिर यांचेकडून करण्यात यावे. 
६. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMUVK) मान्यताप्राप्त सद्धाव ASI/CSC 
बांधकामाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने आवश्यक त्या बाबींची त्वरेने 
पूर्तता करुन घ्यावी.शासन निकषानुसार तसेच सद्भाव मंडप/ CSC बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मंजुरीनुसार यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया करुन कामास 
तात्काळ सुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत करावे. 
७. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) मान्यताप्राप्त सद्धाव मंडप/ CSC 
बांधकामाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र“ राज्य हिऱ्यांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केवळ राष्ट्रीयीकृत बॅकेत ठेवण्यात यावा. सदर प्रयोजनासाठी 
राष्ट्रीयीकृत बॅकेत स्वतंत्र खाते उघडण्यात यावे. 

८. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत 0./.७ च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / 
CAG च्या निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी 
शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.९२/का.७, 


नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर 
रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव 
स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 
९. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) मान्यताप्राप्त सद्भाव मंडप बांधकामासाठी 
केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच 
त्रैमासिक अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात (अद्ययावत छायाचित्रासह) संबंधीत अंमलबजावणी 
यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या Construction 
tracker प्रणालीवर देखील विकासकामांची माहिती व छायाचित्रे वेळोवेळी upload करावी. 
१०. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमाअंतर्गत (PMJVK) ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करुन वितरित केला आहे, त्याच 
प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अन्य प्रयोजनाकरिता 
सदर निधी खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर विनाविलंब कारवाई करण्यात येईल. 
११. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिळऊ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, 2234 - 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) 
(१७) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा)(कार्यक्रम) (२२३५ 
ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिऱऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक 
झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य 
हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा, 
१२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि. 
02 एप्रिल,२०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.८ 
मधील तपास सुचीतील अ.क्र. १ ते १० मधील लागू अटी व शातींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०९२०१००१३०७५१४. असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
[) ines h M : = yenment Of Maharasht = 


‘alCode=400032, st=! shtra, 
}9fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e09271126c0f0 
serial \db2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa5512ea78889af1 
0 n a Va n e 515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 


Date: 2019.09.20 10:20:01 +05'30" 


(दि. मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३.विभागीय आयुक्‍त,औरंग्राबाद. 
४.जिल्हाधिकारी,लातूर. 
५. मुख्याधिकारी, नगर परिषद, उदगीर 
६.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.९२/का.७, 


७.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 
८.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
०९.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 
१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी,लातूर. 

१२.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
१३.नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 

१४.निवड नस्ती, (का.७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


